प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील 
मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी 
संस्था मर्यादित, पुणे यांच्या कंत्राटी स्वच्छता 
सेवेस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२२३/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक : २६ ऑक्टोबर, २०२० 


वाचा :- संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/प्रामरुठाणे/कं.स्वच्छता 
मुदतवाढ/माआ/टे-२/४२३४-३७/२०, दिनांक ३०/०९/२०२० 


प्रस्तावना :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 


मर्यादित, पुणे यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवेस मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


area निर्णय :- 
प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे येथील मे.लोकराज्य स्वयंरोजगार सेवा सहकारी संस्था 


मर्यादित, पुणे यांच्या कंत्राटी स्वच्छता सेवाच्या दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०१८ च्या कार्यादेशास माहे 


एप्रिल, २०२० ते माहे ऑक्टोबर, २०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९२९१७५९५२७२१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.२२३/आरोग्य ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


5 a nj eeV Digitally signed by 


Sanjeev 


H a ri 5 h C h ठे. Harishchandra Dhuri 
Date: 2020.10.26 


ndra Dhuri 13:07:22 +05'30' 
(सं.ह.धुरी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालय, ठाणे. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि.ठाणे. 

अवर सचिव, (अर्थसंकल्प शाखा), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


